महिला व बाल विकास विभाग (खुद) तसेच आयुक्त 
एकात्मिक बाळ विकास सेवायोजना,नवी मुंबई 
कार्यालयासाठी नियुक्‍त केलेल्या KPMG 
कंपनीच्या ५ सल्लागारांच्या पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर , २०१८ 


वाचा :- (१) माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंसं-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorrate of IT (MH) दिनांक २० मार्च २०१८ 


(२) महिला व बाळ विकास विभाग शा.नि.क्र.आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१, 
दिनांक ३० जून २०१८ 
शासन निर्णय :- महिला व बाल विकास विभागात सध्या बाळ आधार नोंदणी, लाईन लिस्टिंग कामकाज, PEMS 


प्रणाळीत मानधन अदा करणे, आयुक्तालयाचे संगणक संकेतस्थळ अद्ययावत करणे इ. कामाकाजासाठी सल्लागाराची 
विभागास नितांत आवश्‍यकता आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दिनांक २० मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार 
आता कार्यरत असलेल्या KPMG कंपनीच्या ५ सल्लागाराच्या सेवांना मुदतवाढ देता येत नाही . मात्र विभागातील 
बाल आधार नोंदणी, लाईन लिस्टिंग, PEMS प्रणालीत सेविकांचे मानधन अदा करणे व पोषण अभियानची राज्यात 
अंमलबजावणी करणे, आयुक्तालयाचे संगणक संकेतस्थळ अद्ययावत करणे इ. कामासाठी सल्लागारांच्या सेवेची 
विभागास नितांत आवश्‍यकता असल्यामुळे दिनांक १ जुलै २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१८ या ३ महिन्याच्या 
कालावधीसाठी खालील ५ सल्लागारांच्या सेवा पुढे सुरु ठेवण्यास विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यास प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीने मंजूरी दिलेली होती. KPMG कंपनीकडून उपलब्ध करुन दिलेले खालीलप्रमाणे १ प्रधान 
सल्लागार,२ वरिष्ट सल्लागार व २ सल्लागार यांची सेवा ३ महिने पुढे सुरु ठेवण्यास दिनांक ३० जून २०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली होती. 


अ.क्र. नाव पद देण्यात येत असलेले वेतन 
१ | श्री नविन गोडसे प्रधान सल्लागार-१ २,७५,००० 
२ श्री प्रसाद हलदे वरिष्ठ सल्लागार-१ २,२०,००० 
३ श्री पंकज कुमार सिंग वरिष्ठ सहछ़लागार-१ २,२०,००० 
४ श्री नवनाथ घोरपडे सल्लागार-१ १,६०,००० 
षु श्री अक्षय जाधव सल्लागार-१ १,६०,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 


2. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दिनांक २० मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सल्लागार नेमणुक करण्यासाठी 
६ कंपन्याशी करार केलेला असून ५ सल्लागारांची पदे ५ वर्षासाठी भरण्यास दिनांक २० मार्च २०१८ ते १९ मार्च २०२३ 
पर्यंत भरण्यास मान्यता दिलेली आहे.तसेच त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनात देखिल वाढ केलेली आहे. सदर 
सल्लागारांची पदे भरताना त्यांच्या पुर्व अनुभवाचा कालावधी देखिल वाढविलेला आहे. उपरोक्त ५ सल्लागारांच्या सेवा 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ ( म.नं) संपुष्टात आलेल्या होत्या. तथापि त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज पुर्ण न 
झाल्यामुळे त्यांना विभागाकडून कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. 

३. विभागास प्रकल्प /योजना पुर्ण करण्यासाठी लागणा-या सहल्लागारांच्या सेवा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दिनांक २० मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार नव्याने विहित कार्यपध्दती अनुसरुन प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या मान्यतेने माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहमतीने घेणे आवश्‍यक आहे. तथापि विभागात बाल 
आधार नोंदणी ,पोषण माह इ. कामे सुरु असल्यामुळे उपरोक्त ५ सल्लागार पदांना आणखी ३ महिने मुदत वाढ देणे 
area झाल्यामुळे दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ या ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी 
मुदत वाढ देण्यात येत आहे. 

४. विभागास प्रकल्प /योजना पुर्ण करण्यासाठी लागणा-या सल्लागारांच्या सेवा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दिनांक २० मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार नव्याने विहित कार्यपध्दती अनुसरुन प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या मान्यतेने माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहमतीने घेण्यात याव्यात. सल्लागारांच्या वेतनावर 
व भत्यांवर होणारा खर्च ई-गव्हर्नन्ससाठी मंजूर केलेल्या विभागाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२८१५५५५३५७३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
7 Digitally signed by Lalsing ततका cular ica 
Lalsing OA rea ates in nS 


2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e 
1a64477bf79d694, 


Ramchandra Gujar णी 
(ला.रा.गुजर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का.१ 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
६) प्रधान सचिव (मा.तं) माहिती तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजन,नवी मुंबई 
qo) सह सचिव/उप सचिव वित्त विभाग (व्यय-६)/नियोजन विभाग (का.१४७२),मंत्रालय,मुंबई 
११) राज्य सूचना अधिकारी (NIC) AR प्रशासन भवन,मंत्रालयासमोर,मुंबई 
१२) सह संचालक (उद्योग),उद्योग संचाळनालय,न.प्र.भ.मुंबई 
१३) व्यवस्थापक, KPMG सल्लागार सर्व्हिस प्रा.लि,मुंबई /संबधित KPMG कंपनीचे सल्लागार 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२) . निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी,नवी मुंबई 
१४) कक्ष अधिकारी ( का.६) मंत्राळय,मुंबई 
१५).निवड नस्ती (कार्यासन 9) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


